सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
आरोग्य वैद्यकीय अधिका-यांची ५४५ 
अधिसंख्य पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र. ५९/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०१९. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.९८/ आरोग्य ३, 
दिनांक १५.१०.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/पी.जी.सेल/पदव्युत्तर 
पदवी/पदविका अभ्यासक्रम/परवानगी पत्र प्रसिध्दी/३३३३/१९, दिनांक १५.०१.२०१९. 


शासन निर्णय: 

उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील शासन निर्णयान्वये आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील ५४५ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सदर ५४५ वैद्यकीय अधिका-यांची अधिसंख्य पदांना 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदावरील खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०१९-२० या वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्रमांक - आर-१, 
मुख्यलेखाशिर्ष "२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
(०१)(०४ - गट वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०३७१) (०१) वेतन" 


४. हा निर्णय,शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/आपुक,दि.२१.०२.२०१९ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/प्र.क्र. ५९/आरोग्य ३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१५११०७१०९२१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


| Dinesh Kadam Patil 
Ros h a n | DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n es h Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ov= Punic Heath 


Department 
Date: 2019.03.15 16:38:46 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ. 


. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३/ अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- सेवा-२/अर्थसंकल्प). 


१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


